सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या 
संवर्गातून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
या संवर्गात पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १८ नोव्हेंबर, २०२१ 


पहा : शासन निर्णय,पाटबंधारे आणि वीज विभाग क्र.जीएबी-१०७०-ई (१), दिनांक १९.१२.१९७०. 


शासन आदेशा :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर (सुधारित वेतन मेंट्रीक्स एस-२३ : रु.६७७००-२०८७०० ) (असुधारित वेतन संरचना 
पी.बी.-३ वेतन बँड रूपये १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००/- या वेतनसंरचनेत सन २०२०-२१ च्या 
निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून 
पदोन्नती उपरांत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. येष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण | वाटप झालेला पदोन्नतीने पदस्थाप 
क्र. | क्रमांकव महसूली विभाग ठिकाण 
दिनांक 
तात्पुरती नियमित पदोन्नती 
१ ९८/ श्री. अशोक वा. | सा. बा. (द) उप मिंग fF बांधकाम 
२३०.३.२००९ | येरेकर विभाग, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
२ १८६/ श्रीम. अनामिका रा. | सा. बा. उप विभाग, | कोकण-१ । सार्वजनिक बांधकाम 
२३०.३.२००९ | जाधव (दिव्यांग) कुडाळ विभाग, सावंतवाडी श्री. 
माने यांच्या स्वेच्छा 
सेवानिवृत्ती मुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी. 
तदर्थ पदोन्नती 
३ १२९/ श्री. पंढरीनाथ | सा. बां. उप विभाग, | औरंगाबाद | महाराष्ट्र ग्रामिण रस्ते 
२०.३.२००९ | गंगाधर खडेकर फर्दापूर विकास संस्था, औरंगाबाद 
४ १४१/ । श्री. 5 सा.बां.उप विभाग, एग द ।सार्वजनिक बांधकाम 


३०.३.२००९ | काशीनाथ चव्हाण | घनसावंगी विभाग, उस्मानाबाद 


शासन आदेठा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 


कि ककिनाक््््््ककूयाा्खखावंं्ग्अ 


4 १४४/ । श्री. प्रश्ांतकुमार मार्ग प्रकल्प उप| नाशिक ।सार्वजनिक बांधकाम 
२०.२.२००९ | गंगाधर येळाई विभाग क्र. १, विभाग, जळगांव 
अहमदनगर 
& १४७/ । श्रीमती उज्वला | सा.बां. प्रकल्प पुणे दक्षता व गुणनियंत्रण 
२०.२.२००९ | संतोष घावटे (उ. व. | (खाजगी) उपविभाग, मंडळ, पुणे 
जाधव) पुणे 
७ १४८/ । श्रीमती आश्विनी अ. | सहायक अधीक्षक पुणे महाराष्ट्र राज्य सस्ते 
२०.२.२००९ | घोडके (इनामदार) | अभियंता, सा. बां. विकास महामंडळ मर्या, 
मंडळ, पुणे मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
पुणे) 
८ १४९/ । श्रीमती श्रती प्रशांत | राष्ट्रीय महामार्ग, पुणे महाराष्ट्र राज्य सस्ते 
२०.३.२००९ | नाईक उपविभाग, पुणे विकास महामंडळ मर्या., 
(श्रुती श्री. देशपांडे) मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
पुणे) 
९ १५०/ | श्रीमती स्मिता | उप का.अ. रा.म. ण-२ । कार्यकारी अभियंता व 
२०.२.२००९ | सखाराम मगदुम । विभाग, कोल्हापूर पदसिध्द अवर सचिव, 
सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१० १५१/ श्रीमती वेशाली | सा. बां. उप विभाग| नागपूर | नागपूर सुधार प्रन्यास, 
२०.२.२००९ | सचिन गोडबोले  ।क्र.२, नागपूर नागपूर 
(वैशाली प्र. केवले) 
११ १५२/ श्रीमती प्राजक्ता | संकल्पचित्र घटक | कोकण-२ । महाराष्ट्र राज्य सस्ते 
२०.२.२००९ | निलेश नाईक | इमारत क्र.२, मुंबई विकास महामंडळ मर्या., 
(प्राजक्ता केशव मुंबई 
हरदास) 
१२ १५३/ | श्रीमती संजिवनी | सहायक अधीक्षक | कोकण-२ | इमारती घटक, 
२०.३.२००९ | त्रिबक निगडे | अभियंता, मुंबई संकल्पचित्र मंडळ, 
(श्रीमती संजिवनी | बांधकाम मंडळ, चेंबूर कोकण भवन, नवी मुंबई 
दुलालचंद्र 
निगडेसाहा) 
१३ १५४/ | श्रीमती अनुराधा | सा. बां. वैद्यकोय पुणे दक्षता व गुणनियंत्रण 
२०.२.२००९ रामदास भंडारे उपविभाग, पुणे मंडळ, पुणे 
१४ १५६/ | श्रीमती शितल | उप का.अ. सा.बां. पुणे पुणे महानगर प्रदेश 
२०.२.२००९ | विवेक देडापांडे (उत्तर) विभाग, पुणे विकास प्राधिकरण, पुणे 
१५ १५७/ श्रीमी दिपाली ल. | दक्षता पथक मंडळ, | महाराष्ट्र राज्य सस्ते 
२०.२.२००९ | पोतदार पुणे विकास महामंडळ मर्या, 


मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
पुणे) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 


१६ १५८/ | श्रीमती  सुनिता। Gop घटक 5३, -२ | पूल घटक  क्र.१, 
२०.२.२००९ | foggy जोशी संकल्पचित्र मंडळ, संकल्पचित्र मंडळ, 
(निता र. मायदेव) | कोकण भवन, मुंबई कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१७ १५९/ । श्रीमती भारती | प्रधान मंत्री ग्रा.स.यो., पुणे जिल्हा परिषद (सा.बां.) 
२०.३.२००९ | GRIT बिराजे | सांगली विभाग, सांगली 
(भारती राजगोंडा 
पाटील) 
१८ १६०/ । श्रीमती स्नेहा प्रसन्न । इमारती क्षण | अमरावती । दक्षता व गुणनियंत्रण 
२०.३.२००९ | Beg उपविभाग, पुणे मंडळ, अमरावती 
१९ १६३/ । श्रीमती बबीता | दक्षता व गुण नियंत्रण" नागपूर । महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
२०.३.२००९ | धनंजय जोशी मंडळ, नागपूर विकास महामंडळ मर्या., 
मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
नागपूर) 
२० १६४/ । श्रीमती प्रणिता | मु.अ., सा.बा.प्रा.वि.| नागपूर । सहायक मुख्य अभियंता, 
२०.३.२००९ | हेमंत पाटील नागपूर सा. बां. प्रादेशिक विभाग, 
(प्रणिता ह. भैसे) नागपूर 
२१ १६५/ | श्रीमती सविता  सा.बां.उप विभाग ण-२ | सहाय्यक मुख्य अभियंता, 
२०.२.२००९ | जयेश दळवी क्र.२, पुणे सार्वजनिक बांधकाम 
(स. ज्ञा. मळेकर) प्रादेशिक विभाग, कोकण 
२२ १६६/ । श्रीमती खा | इमा.बां.उ.वि. क्र.३, ण-२ | इमारती बांधकाम विभाग, 
२०.३.२००९ शिवाजी पवार | मुलुंड मुलुंड 
(श्रीमती सु. गो. 
कोकाटे) 
२३ १६७/ । श्रीमती Ta. | प्रधान मंत्री ग्रा. स. | नाशिक ।सार्वजनिक बांधकाम 
२०.३.२००९  पाटीळ (वैशाली | योजना, नाशिक विभाग, नंदुरबार 
रविंद्र पाटील) 
२४ १६९/ श्रीमती सबा परवीन | संकल्पचित्र पूल | औरंगाबाद । महाराष्ट्र राज्य सस्ते 
२०.३.२००९ | मकसुद अहमद विभाग, औंरगाबाद विकास महामंडळ मर्या., 
मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
औरंगाबाद) 
२५ १७०/ | श्रीमती अपर्णा | संकल्पचित्र इमारत | कोकण-२ पूल घटक  क्र.३, 
२०.३.२००९ | माधवराव सोनबरसे | घटक क्र.१, मुंबई संकल्पचित्र मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई 
२६ १७२/ =| श्रीमती म. कि. | संकल्पचित्र इमारत शिंग द | संकल्पचित्र मंडळ, (पूल 
२०.३.२००९ धाबर्डे विभाग, पुणे व इमारती), नांदेड 
२७ १७३/ । श्रीमती दिपाली | एम.आर. डी. ए., पुणे नाशिक | दक्षता व गुणनियंत्रण 
२०.३.२००९ | लक्ष्मण कासोदेकर मंडळ, नाशिक 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेठा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 


22] १७४/ | श्रीमती धनश्री | उप कार्यकारी] कोकण-२ | पदर "आदेश 
२०.३.२००९ | समीर जोशी अभियंता, राष्ट्रीय स्वतंत्रपणे निर्गमित 
(धनश्री सु. रास्ते) । महामार्ग विभाग, ठाणे करण्यात येतील. 
२९ १७५/ श्रीमती स्वाती | संकल्पचित्र इमारत | कोकण-२ | इमारती घटक क्र.२, 
२०.२.२००९ | परमेश्वर पाठक | घटक क्र.१, मुंबई संकल्पचित्र मंडळ, 
(स्वाती गणेडाप्रसाद कोकण भवन, नवी मुंबई 
दुबे) 
३० १७६/ श्रीमती सुनिता | जि. प. (बां) दक्षिण ण-२ | मत्स्यव्यवसाय 
२०.३.२००९ | सीएसआरएस उ. वि., पुणे आयुक्तालय, 
चक्रवर्ती चित्तलपुट्टी मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
(सु. ना. fag मुंबई 
३१ १७८/ श्रीमती जया अ. | राष्ट्रीय महामार्ग उप. नागपूर । विशेष प्रकल्प (सा. बां.) 
३०.३.२००९ ठाकरे वि. क्र.१, नागपूर विभाग, आर्वी (वर्धा) 
३२ १७९/ । श्रीमती अलका | उप कार्यकारी | 4 द | सहाय्यक मुख्य अभियंता, 
२०.२.२००९ | सुधाकर डाके अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
सा.बां.विभाग, प्रादेशिक विभाग, 
सातारा औरंगाबाद 
३३ १८०/ | श्रीमती शालीनी | पदस्थापनेविना नागपूर |।पूळ विभाग, संकल्प 
३०.३.२००९ | हरीश कुटेमाटे (शा. चित्रमंडळ, नागपूर 
पु. ठाकरे) 
३४ १८३/ । श्रीमती कल्पना | सहायक अधीक्षक| नागपूर । नागपूर महानगर प्रदेश 
२०.२.२००९ | संजय इखार अभियंता, विकास प्राधिकरण, 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
गडचिरोली 
३५ १८४/ श्रीमती वंदना | सा. बां. प्रादेशिक नागपूर । महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
२०.३.२००९ | मनिष वाठ (वंदना | विभाग, नागपूर विकास महामंडळ मर्या., 
रु. भाकरे) मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
नागपूर) 
३६ १८७/ श्रीमती हेममाला | संकल्पचित्र इमारती | कोकण-२ | (मानक) पूल, संकल्पचित्र 
२०.२.२००९ | वामनराव कांबळे । घटक, मुंबई मंडळ, नवी मुंबई 
३७ १८८/ श्रीमती. प्रतिभा चो. | जि.प.(बां.) उप नागपूर । महाराष्ट्र WY व मत्स्य 
२०.२.२००९ | बोरकर विभाग, हिंगणा विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
(प्रतिभा उदय 
वानखेडे) 
३८ १८९/ श्रीमती osteo | महा. राज्य रस्ते| नाशिक । जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
२३०.३.२००९ | ज्ञानदेव नलावडे । विकास महामंडळ, विभाग क्र.३, नाशिक 
नाशिक 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेठा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 


३९ १९०/ श्रीमती सुनिता | उप कार्यकारी णि द | महाराष्ट्र राज्य 
२०.२.२००९ | मनोहर वनवे अभियंता, रा. म. विकास महामंडळ मर्या., 
(सुनिता श्री. | विभाग, औरंगाबाद मुंबई (शिबीर कार्यालय, 
नागरगोजे) औरंगाबाद) 
४० १/ श्री. देवेंद्र रमेश | दक्षता व गुण नियंत्रण १" कोकण-२ | दक्षता व गुणनियंत्रण 
२८.११.२०१५ सरोदे मंडळ,कोकण भवन, मंडळ, कोकण भवन, नवी 
नवी मुंबई मुंबई 
४१ 2/ श्री. सुनिळ भुरसिंग | जि. प. (बां) sa} कोकण-२ | सहायक मुख्य अभियंता, 
२८.११.२०१५ | पाटील विभाग, राहता आदिवासी विकास विभाग, 
बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, 
मंत्रालय, मुंबई 
४२ 3/ श्री. भुषण सुपडू a. बां. उप विभाग ण-१ | जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
२८.११.२०१५ | फेगडे क्र.३, पुणे विभाग क्रमांक र, 
चिपळूण, रत्नागिरी 
83 ¥/ श्री. राहुल केवल | उप कार्यकारी पि द ।सार्वजनिक बांधकाम 
२८.११.२०१५ | पाटील अभियंता, सा. बां. विभाग, जालना 
विभाग, मालेगांव 
४४ u/ श्री. यशवंत गोरक्ष | जिल्हा परिषद (बां) | कोकण-२ । महाराष्ट्र राज्य सस्ते 
२८.११.२०१५ | पाटील उप विभाग, कळवण विकास महामंडळ मर्या., 
मुंबई 
४५ &/ श्री. बाळासाहेब | रा. म. उप विभाग, | कोकण-२ | पतन अभियांत्रिकी 
२८.११.२०१५ | भाऊसाहेब ननवरे । संगमनेर विभाग, कोकणभवन, नवी 
मुंबई 
४६ \o/ श्री. Heat रामहरी | सा. बां. उप विभाग, ण-२ | पदस्थापनेबाबतचे आदेडा 
२८.११.२०१५ नामदे फळटण स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 
४७ ९/ श्री. निलेश | इमारती बांधकाम उ. | कोकण-२ | सहायक मुख्य अभियंता, 
२८.११.२०१५ | शांताराम सिरसाठे | वि. क्र.१, मुलुंड सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
Bd १०/ श्री. भूपेश दादाजी | सा. बां. उप विभाग, | अमरावती |। राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, 
२८.११.२०१५ | रावजी कथलकर | नेर, जि. यवतमाळ अमरावती 
४९ ११/ श्री. मधुकर | सा. बां. इमारती उप ण-१ । महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते 
२८.११.२०१५ | अंबादास सुळ विभाग, दौंड विकास संस्था, रत्नागिरी 
Yo १२/ श्री. विवेक | सा. बां. उप विभाग, नागपूर । जिल्हा परिषद (सा.बां. 
२८.११.२०१५ | महादेवराव पेंढे कारंजा, जि. वर्धा विभाग, वर्धा 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेठा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 


५१ १३/ 1 श्री. भाऊसाहेब | सा. बा. उप विभाग, || कोकण-१ | पतन अभियंता, पतन 
२८.११.२०१५ | लक्ष्मण हजारे हातकणंगले अभियांत्रिकी विभाग, 
रत्नागिरी 
42 श्ड्/ श्री. राजेश रघुनाथ | सा. बां. उप विभाग, | अमरावती | जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
२८.१९.२०१५ | सोनवाल चिमूर विभाग क्रमांक र, 
यवतमाळ 
43 gu/ श्री.  क्रषीकांत | UT. बां. उप विभाग, | अमरावती | दक्षता व गुणनियंत्रण 
२८.११.२०१५ | वसंतराव राऊत कळमेश्वर मंडळ, अमरावती 
4g १७/ | श्री. महेश प्रतापराव | दक्षता व गुण नियंत्रण ण-२ | पदस्थापनेबाबतचे आदेडा 
२८.११.२०१५ | पाटील मंडळ, नाशिक स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 
५५ ६८/ श्री. संजय | सा.बां.उप विभाग 1] द | जिल्हा परिषद (बांधकाम) 
२८.९१.२०१५ | शशिकांत कोकणे | क्र.२, इगतपूरी विभाग क्र.२, बीड. 
(दिव्यांग) 


२. वर नमुद सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद 
केलेल्या बाबींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे : 


सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीझान स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व Re fade स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


i. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना 
नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. वर नमुद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न 
देता रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 


अवगत करावे. 


प्‌. संबंधित अधिकाऱयांना कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व 
आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. सदर अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 

कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, 
त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कारवाईस पात्र ठरतील. 


६. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्याचा 


दिनांक त्वरित शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. विहीत 
कालावधीत ते रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन 
संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे ay होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम-३० (सी) नुसार त्यांचा रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 

७. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१ (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून 
करण्यात यावी. 

८. अ. क्र. ३, ७, ८, १०, ११, १४, १५, १९, २४, ३०, ३४, ३५, ३७, ३९, ४१, ४४ व ४९ वरील 
अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदांवर नियुक्‍ती / पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर नियुक्ती ही 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

९. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 

qo. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११८१५१६४१०४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gangadhar 
M a h aj an G a i kwa d safalNomber-Seeead? ef nntstafch3B07aeBeTadeSaASO1 76 


eri = 
€3297470e90ae602404b, cn=Gangadhar Mahajan Gai 
Date: 2021.11.18 17:31:53 +05'30" 


(गं. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन 


आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २०७/ सेवा-१ 


३. प्रधान सचिव (नवि-१/(नवि-२), PROMI, Ae AS, 


प्रधान सचिव (पदुम), कृषी, Ra, दुग्ध व मत्सव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे, 

आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर, 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 

आयुक्त, मत्सव्यवसाय आयुक्तालय, मत्सव्यवसाय विभाग, मुंबई, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती 
/ नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 


. मुख्य अभियंता तथा सह सचिव, सा. बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 

. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
१५. 
. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

. सर्व संबंधीत अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 


महाव्यवस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नवी दिल्ली, 


. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
. after व लेखाधिकारी, मुंबई /निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१२/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

२५. 
. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. कार्यासन प्रश्ञा-२, आस्था-१, आस्था- ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, रोख शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मंत्रालय, मुंबई, 


. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


